एकात्मिक बाळ विकास सेवायोजना हया 
केंद्रपुरस्कृत योजनेतंर्गत प्रशिक्षण संस्थासाठी 
पुनर्नियोजनाव्दारे निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२५२/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मार्च, २०१९ 


वाचा :- म.व बा.वि. शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१८/प्र.क्र.२५२/का-०६.दिनांक: ०७/०१/२०१९. 


शासन निर्णय- 

एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना हया केंद्रपुरस्कृत योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेविका,मदतनीस तसेच मुख्यसेविका/पर्यवेक्षिका यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सद्यस्थितीत ५ 
मध्यमस्तर प्रशिक्षण केंद्र व ३० अंगणवाडी प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत. या सर्व प्रशिक्षण 
केंद्रांना प्रशिक्षणाचे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम 
आयुक्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांच्याकडुन तयार करुन देण्यात येतो. सदर प्रशिक्षण 
संस्थाना केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासन व 
राज्य शासन यांचे निधीचे प्रमाण ६० : ४० असे आहे. 


2: यापुर्वी प्रशिक्षण संस्थाचा निधी केंद्र लेखाशिर्ष 2236902 (39 सहायक अनुदान) 
व राज्य लेखाशिर्ष (२२३६१९८१ ) (३१ सहायक अनुदान) यामधुन एकत्रित मंजूर केलेल्या 
निधीमधुन भागविण्यात येत होता. प्रशिक्षण संस्थाना मंजूर करण्यात येणारा निधी स्वतंत्रपणे 
APIP मध्ये दर्शविण्यात येत असल्यामुळे केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०% निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यासाठी स्वतंत्र नविन लेखाशिर्ष घेण्यास तसेच केंद्र हिश्याचा निधी PFMS 
प्रणालीव्दारे अदा करण्यास बॅकेत खाते उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत नियोजन 
विभागामार्फत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. 


३. केंद्र हिश्‍यासाठी ६०% ( २२३६२००१) व राज्य हिऱ्यासाठी ४०% (२२३६२०१२) नविन 
लेखाशिर्ष मंजूर करुन घेण्यात आलेले आहे. सदर लेखाशिर्ष कार्यन्वीत करण्यासाठी हिवाळी 
अधिवेशनात लाक्षणिक पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. पुर्वीच्या 
लेखाशिर्षाखाळी वितरीत केलेल्या तरतुदीमधुन आता नव्याने घेण्यात आलेल्या 
लेखाशिर्षाखाळी पुढीलप्रमाणे तरतुदी पुर्नर्विनियोजन व्दारे उपलब्ध करुन घेण्यास 
आयुक्‍्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांना शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२५२/का.६ 


(रुपये लाखात) 
अक्र गौणशीर्ष, उपशीर्ष बचत अक्र. गौणशीर्ष, उपशीर्ष अधिक्य 

. व प्राथमिक घटक व प्राथमिक घटक 

हि २ ३ | ४ | षु ६ 
२२३६ पोषण आहार २२३६ पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेय वितरण ०२- पोषक अन्न व पेय वितरण 

१०१ विशेष पोषण आहार 
१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम कार्यक्रम 
१ | (००)०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व | (3४१७.९१ ।१ (०१)(०१)एकात्मिक बाल विकास |  (-)४१७.९१ 

पंचायत समिती अधिनियम १९६१ सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी 
यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये कार्यकर्ती प्रशिक्षण केंद्र व 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा मध्यमस्तर प्रशिक्षण केंद्र यांना 
योजनेसाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान )(केंद्र हिस्सा ६०%) 
अस्थापना अनुदान, (स्थानिक (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने 
क्षेत्र(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) (वेतनेतर) (२२३६२००१) 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२३६१९७२) 

२ | (००(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व | (-२७८.६० | 2 (०१)(०२)एकात्मिक बाळ विकास (-)२७८.६० 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी 
यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये कार्यकर्ती प्रशिक्षण केंद्र व 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा मध्यमस्तर प्रशिक्षण केंद्र यांना 
योजनेसाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान ) (राज्य हिस्सा ४०%) 
अस्थापना अनुदान, (स्थानिक क्षेत्र) (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३१, (वेतनेतर) (२२३६२०१२) 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२३६१९८१) 
एकूण (-)६९६.५१ एकूण (--)६९६.५१ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अ.नौ.सं.क्र.४८/व्यय-६ दि.७/३/२०१९ अन्वये मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१५१४५६२८४३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


: 

Lalsing 

Ramchandra G jal sraivimrrictsns estar nesetr oir 
amchandra Gujar 


28fd2204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra 
Date: 2019.03.15 14:58:35 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२५२/का.६ 


) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
६) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी ) प्रकल्प 
) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) (नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई. 
११) सह (श्री. गुजर) उप सचिव (श्रीमती निवतकर), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 895 वर आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी 
मुंबई यांना निधी वितरीत करावा. 
१३) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


